RNI No.MAHBIL / 2009/ 31733 
Reg.No. MCS/ 173/ 2016-18 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र 

शासन राजपत्र 
असाधारण भाग चार - अ 


वर्ष ३, 


अंक ११८ ] 


गुरुवार , डिसेंबर १४ , २०१७/ अग्रहायण २३, शके १ ९ ३ ९ 


[ पृष्ठे १८ , किंमत : रुपये १५.०० 


܀ 


असाधारण क्रमांक २०२ 

प्राधिकृत प्रकाशन 

महाराष्ट्र शासनाने केंद्रीय अधिनियमांन्वये तयार केलेले 
( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 


. 


अन्न , नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय , 
मुंबई ४०० ०३२, दिनांक १३ डिसेंबर २०१७ 

अधिसूचना 
राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अधिनियम , २०१३. 

क्रमांक न्यायप्र.२०१६/ प्र . क्र . १७१ / नापु -२२. - राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा २० ) याच्या कलम ४० ची पोट - कलमे 
(१ ) आणि ( २ ) याद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा, आणि याबाबतीत त्यास समर्थ करणाऱ्या इतर सर्व अधिकारांचा वापर करून उक्त 
अधिनियमाच्या कलम ४० च्या पोट - कलम (१) द्वारे आवश्यक असल्याप्रमाणे महाराष्ट्र शासनाने प्रस्तावित केलेल्या महाराष्ट्र अन्न सुरक्षा नियम , 
२०१७ प्रारुप नियमांचा मसुदा, यामुळे बाधा पोहोचण्याची शक्यता असलेल्या सर्व व्यक्तींच्या माहितीकरिता, याद्वारे प्रसिद्ध करण्यात येत आहे 
तसेच अशी सूचना देण्यात येत आहे की, उक्त मसुदा, महाराष्ट्र शासनाकडून दिनांक १५ जानेवारी २०१८ रोजी किंवा त्यानंतर विचारात घेण्यात 
येईल . 

उपरोक्त दिनांकास किंवा त्यापूर्वी उक्त मसुद्यासंदर्भात कोणत्याही व्यक्तीकडून ज्या कोणत्याही हरकतीकिंवा सूचना, प्रधान सचिव , 
अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, मंत्रालय, विस्तार इमारत, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक , मुंबई ४०० ०३२ यांना प्राप्त 
होतील त्या शासन विचारात घेईल . 


. 


२ . 


प्रकरण एक 


प्रारंभिक 


१. संक्षिप्त नाव. - या नियमांना, महाराष्ट्र अन्न सुरक्षा नियम , २०१७ असे म्हणावे. 
२. व्याख्या.- ( १) या नियमांत दुसरा अर्थ अपेक्षित नसेल तर , 

( क ) “ अधिनियम " याचा अर्थ, राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अधिनियम, २०१३ ( २०१३ चा २० ), असा आहे ; 

( ख) “ आयोग ” याचा अर्थ, अधिनियमाच्या कलम १६ च्या पोट - कलम ( १) अन्वये महाराष्ट्र राज्यासाठी स्थापन केलेला राज्य अन्न 
आयोग, असा आहे ; 

( १ ) 


ܙܙ܂ 


भाग चार - अ - २०२-१ 


२ 


. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ, डिसेंबर १४, २०१७/ अग्रहायण २३, शके १ ९ ३ ९ 
( ग) “जिल्हा तक्रार निवारण अधिकारी " याचा अर्थ, अधिनियमाच्या कलम १५ अन्वये प्रत्येक जिल्ह्यासाठी राज्य शासनाकडून 
नियुक्त करण्यात आलेला किंवा पदनिर्देशित करण्यात आलेला अधिकारी, असा आहे 

( घ ) “ नमुना ” याचा अर्थ, या नियमास जोडलेले नमुने , असा आहे 

( ड) “ लक्ष्यनिर्धारित सार्वजनिक वितरण यंत्रणा " याचा अर्थ, शिधापत्रिकाधारकांना रास्त भाव दुकानामार्फत जीवनावश्यक वस्तूंच्या 
वितरणासाठी असलेली व्यवस्था , असा आहे ; 

( २) या नियमात वापरलेले परंतु व्याख्या न केलेले शब्द व शब्दप्रयोग यांना , अधिनियमात अनुक्रमे त्यांना जे अर्थ नेमून देण्यात आलेले 
असतील तेच अर्थ असतील . 

प्रकरण दोन 

पात्र कुटुंबाची ओळखनिश्चिती व निवड 
३ . प्राधान्य कुटुंबाच्या ओळखनिश्चितीसाठीची (निवडीची) मार्गदर्शक तत्वे. - ग्रामीण व शहरी भागाकरिता अनुक्रमे 
रु . ४४,००० व रु. ५९,००० इतके वार्षिक उत्पन्न असणारे शिधापत्रिकाधारक प्राधान्य कुटुंब लाभार्थी म्हणून सवलतीतील अन्नधान्याचा लाभ 
घेण्यास पात्र असतील , परंतु असे की , 

( क ) राज्य शासनास, त्यास योग्य वाटेल अशा कालांतराने किंवा इतर कोणत्याही वेळी , पात्र कुटुंबाची पुनःओळख / पुनर्निवड करेल . 
( ख ) राज्य शासनास, पात्र कुटुंबाच्या ओळख निश्चितीसाठी/ निवडीसाठी नव्याने सर्वेक्षण करण्याचे फर्मावता येईल . 
( ग ) मृत, स्थलांतरित , दुबार व अपात्र लाभार्थ्यांना वगळण्यासाठी अपात्र शिधापत्रिकाधारक मोहीम हाती घेण्यात येईल. 

( घ) सवलतीच्या दराने अन्नधान्य स्वीकारण्याची इच्छा नसणाऱ्या लाभार्थ्यांना, योजनेतून बाहेर पडण्याचा पर्याय ( लाभ सोडून देणे ) 
उपलब्ध करून देण्यात येईल आणि हा लाभ गरजू व्यक्तींना देण्यात येईल . 

प्रकरण तीन 

तक्रार निवारण यंत्रणा 
अंतर्गत तक्रार निवारण यंत्रणा. - अंतर्गत तक्रार निवारण यंत्रणेमध्ये पुढील गोष्टींचा अंतर्भाव असेल , 

( एक ) तक्रार नोंदविण्यासाठी आणि लोकांना माहिती पुरविण्यासाठी यथोचितरित्या स्थापन केलेले हेल्पलाईन आधारित टोल फ्री 
क्रमांक १ ९ ६७किंवा १८००२२४ ९ ५० यासह . 

( दोन ) राज्यामध्ये अधिनियमाच्या प्रभावी अंमलबजावणीकरिता असलेले वेब आधारित तक्रार निवारण पोर्टल . 
५. जिल्हा तक्रार निवारण अधिकाऱ्याचे अधिकार व कर्तव्ये.-( १ ) अधिनियमाच्या प्रकरण दोन अन्वये मिळण्याचा हक्क असलेले 
अन्नधान्ये किंवा अन्नपदार्थाच्या वितरणाशी आणि या अधिनियमाखालील हक्काच्या अंमलबजावणीशी संबंधित बाबींमुळे बाधित झालेल्या व्यक्तींच्या 
तक्रारींचे शीघ्रतेने व प्रभावीपणे निवारण करण्यासाठी, जिल्हा तक्रार निवारण अधिकारी, एकतर लेखीकिंवा हेल्पलाईन टोल फ्री क्रमांक १९ ६७ 
किंवा १८००२२४ ९ ५० मार्फत प्राप्त झालेल्या किंवा त्याने स्वाधिकारे दखल घेतलेल्या तक्रारींची सुनावणी करील आणि त्या निकालात काढील . 
( २) जिल्हा तक्रार निवारण अधिकाऱ्यास, कोणत्याही व्यक्तीला, पुढील गोष्टी फर्मावण्याचा अधिकार असेल , 

( क ) या अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी, अशी लेखापुस्तके, दस्तऐवज किंवा विक्रेय वस्तू यांची तपासणी करण्याची आवश्यकता 
असेल तर , मागणीमध्ये विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे किंवा वर्णन केल्याप्रमाणे, अशारितीने मागणी केलेली, व्यक्तीच्या ताब्यातील किंवा 
नियंत्रणातील अशी लेखापुस्तके , दस्तऐवज किंवा विक्रेय वस्तू त्याच्यासमोर सादर करणे आणि त्यांची तपासणी करण्याची परवानगी देणे 

( ख ) अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी आवश्यक असेल अशी माहिती सादर करणे ; 

( ग ) अधिनियमाच्या तरतुदीन्वये, जिल्हा तक्रार निवारण अधिकारी , कोणत्याही विवादात, जेथवर त्यातील बाबी त्याच्या प्रादेशिक 
अधिकारितेशी संबंधित असतील तेथवर त्या बाबींचा अंतिम प्राधिकारी म्हणून निर्णय करील. 

६. जिल्हा तक्रार निवारण अधिकाऱ्याने तक्रारींची सुनावणी करण्याची रीत व कालमर्यादा.- (१) कोणत्याही व्यक्तीस किंवा 
संस्थेस अधिनियमाच्या प्रकरण दोन अन्वये मिळण्याचा हक्क असलेली अन्नधान्ये किंवा अन्नपदार्थ वितरणाशी आणि अधिनियमाखालील हक्कांच्या 
अंमलबजावणीसाठी संबंधित बाबींमुळे बाधित झालेल्या व्यक्तींच्या तक्रारींचे शीघ्रतेने व प्रभावीपणे निवारण करण्यासंबंधीच्या जिल्हा तक्रार 
निवारण अधिकाऱ्यांसमोर , यासोबत जोडलेल्या नमुना - अ मध्ये तक्रार दाखल करता येईल आणि टपालाद्वारे किंवा इतर पद्धतीने प्राप्त झालेल्या 
तक्रारीदेखील शक्य तितक्या लवकर विचारार्थ स्वीकारण्यात येतील व त्यांची पोच देण्यात येईल . 


४ . 


•. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ, डिसेंबर १४ , २०१७/ अग्रहायण २३, 


शके १ ९ ३ ९ 


- 


( २) तक्रार प्राप्त झाल्यानंतर , यासोबत जोडलेला नमुना-ब मधील दिनांक व क्रमांक असलेली एक छापील पोच पावती तक्रारदारालाकिंवा 
त्याच्या प्राधिकृत प्रतिनिधीला देण्यात येईल. जिल्हा तक्रार निवारण अधिकाऱ्याच्या वतीने तक्रारीची नमुना- क मधील तक्रार नोंदवहीत तात्काळ 
नोंदणी करण्यात येईल . जिल्हा तक्रार निवारण अधिकाऱ्यास त्याच्या वतीने तक्रारी घेण्यासाठी यथोचित अधिकाऱ्याचेकिंवा कर्मचाऱ्याचे 
नामनिर्देशनदेखील करता येईल . 

( ३) जिल्हा तक्रार निवारण अधिकारी, त्याच्याकडे थेट दाखल केलेल्या किंवा त्याने स्वाधिकारे दखल घेतलेल्या तक्रारीवर सुनावणी करील 
आणि तक्रार प्राप्त झाल्याच्या दिनांकापासून कामकाजाच्या साठ दिवसांच्या आत त्या तक्रारींच्या निवारणासाठी आवश्यक ती कार्यवाही करेल . 

( ४ ) जिल्हा तक्रार निवारण अधिकारी तक्रार मिळाल्यानंतर त्यास योग्य वाटेल त्याप्रमाणे कायद्याच्या यथायोग्य अर्थानुसार प्रकरणाची 
चौकशी करील . 

( ५ ) जिल्हा तक्रार निवारण अधिकाऱ्यास चौकशी करण्यासाठी कोणत्याही संबंधित प्राधिकाऱ्याकडे ती निर्णयार्थनिर्देशित करता येईल आणि 
त्यास अहवाल पाठविण्याबाबत कळविता येईल किंवा त्यास त्याच्या अधिकारीतेखालील कोणत्याही प्राधिकाऱ्याकडून खुलासा मागविता येईल 
किंवा प्रत्यक्ष सुनावणीकरिता त्याच्या समोर हजर होण्यासाठी अशा प्राधिकाऱ्याला किंवा तक्रारदाराला समन्स बजावता येईल . 

( ६) जिल्हा तक्रार निवारण अधिकारी, संक्षिप्त कार्यपद्धतीचा अवलंब करील. सर्व संबंधित व्यक्तींना आपले म्हणणे मांडण्याची संधी देऊन 
तक्रार निकालात काढील . 

( ७) जिल्हा तक्रार निवारण अधिकारी प्रत्यक्षकिंवा अभिलेखावरून दोन्ही पक्षकारांची चौकशी व सुनावणी केल्यानंतर आदेश देईल . बाधित 
पक्षकारास तक्रार निवारण अधिकाऱ्याच्या आदेशाविरुद्ध सदर आदेश प्राप्त झाल्याच्या दिनांकापासून तीस दिवसांच्या आत आयोगाकडे अपील 
दाखल करता येईल . 

( ८ ) अशा तक्रारी निकालात काढतांना जिल्हा तक्रार निवारण अधिकाऱ्यास संबंधित जिल्हा पुरवठा अधिकाऱ्याच्या किंवा उपनियंत्रक , 
शिधावाटप यांच्या कार्यालयाकडून आवश्यक ते सर्व प्रशासकीय सहाय्य घेता येईल. 
( ९ ) जिल्हा तक्रार निवारण अधिकारी उप-नियम (११) नुसार चौकशी करील आणि , 

( एक ) जर त्यास कोणत्याही तक्रारीमध्ये तथ्य आहे असे दिसून आले तर त्यास अधिनियमाखालील हक्कांचे अनुपालन करण्यासाठी 
उप नियम ( ३) मध्ये नमूद केल्यानुसार निदेश आणि अनुतोष देता येईल; 

( दोन ) जर त्यास कोणत्याही तक्रारीमध्ये कोणतेही तथ्य दिसून आले नाही तर त्यास त्याबाबतची लेखी कारणे नमूद केल्यानंतर ती 
तक्रार निकालात काढता येईल. 
( १० ) उप नियम ( २ ) अन्वये जिल्हा तक्रार निवारण अधिकाऱ्याने द्यावयाचेनिदेश व अनुतोष हे पुढीलप्रमाणे असेल , 

( एक ) तीस दिवसांहून अधिक नसेल इतक्या कालावधीच्या आत पूर्तता न केलेल्या हक्कांच्या पूर्ततेबद्दलचेनिदेश ; 
किंवा 
( दोन) तीस दिवसांहून अधिक नसेल अशा कालावधीच्या आत अन्न सुरक्षा भत्त्याचे प्रदान करण्याचेनिदेश ; 

( तीन ) वरील खंड (एक ) व ( दोन) अन्वये अशा हक्कपूर्ततेचेकिंवा यथास्थिती अशा भत्त्याच्या प्रदानाचे समुचित व्यक्तीकडून किंवा 
प्रतिनिधीकडून पर्यवेक्षण करण्यासंबंधीचेनिदेश ; 

( चार ) इतर कोणताही समुचित निदेश ; 

परंतु असे की , निदेशात कोणत्याही लोकसेवकाच्या शास्तीच्या रकमेच्या प्रदानाचा समावेश नसेल आणि असा निदेश हा अधिनियमाशी 
विसंगत नसेल. 
( ११) चौकशी करण्यासाठी जिल्हा तक्रार निवारण अधिकाऱ्याने अनुसरावयाची कार्यपद्धती ही पुढीलप्रमाणे असेल , 

( एक ) तो प्रकरणावर कार्यवाही करण्यासाठीच्या तक्रारीमध्ये सकृतदर्शनी तथ्य आहे किंवा नाही याची पडताळणी करील ; 

( दोन) त्या प्रकरणामध्ये कार्यवाही करण्यास सकृतदर्शनी तथ्य आहे याबाबत त्याची खात्री पटल्यास, तो सुनावणीचा वेळ , दिनांक व 
ठिकाण याबाबत त्या प्रकरणातील सर्व पक्षकारांना एक नोटीस देईल . 

( तीन ) सुनावणीच्या नियत दिनांकास तो सर्व पक्षकारांचेम्हणणे ऐकून घेईल आणि ते जो साक्षीपुरावा देतील तो साक्षीपुरावा स्वीकारील . 

( चार ) त्याने नियत केलेल्या दिनांकास तक्रारदार किंवा त्याचा प्राधिकृत प्रतिनिधी अनुपस्थित राहिल्यास , त्यास ती तक्रार खारीज 
करता येईल . 


भाग चार - अ - २०२-१अ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ, डिसेंबर १४, २०१७/ अग्रहायण २३, शके १ ९ ३ ९ 


( पाच ) त्याने नियत केलेल्या दिनांकास प्रतिवादी पक्षकार अनुपस्थित राहिल्यास , त्यास प्रकरणाची एकतर्फी चौकशी करण्याची 
कार्यवाही करता येईल व त्यानुसार निर्णय देता येईल . 

( सहा) त्यास पक्षकारांच्या विनंतीवरुन किंवा स्वतःहून वादखर्चासह किंवा वादखर्चाविना इतर कोणत्याही दिनांकापर्यंत कार्यवाही 
स्थगित करता येईल . 

( सात ) चौकशीनंतर जिल्हा तक्रार निवारण अधिकारी त्याचा निर्णय देईल , ज्यात निर्णयाबाबतची लेखी कारणे स्पष्टपणे नमूद केलेली 
असतील. 

( १२ ) जिल्हा तक्रार निवारण अधिकाऱ्यास दिवाणी प्रक्रिया संहिता, १९ ०८ ( १९ ०८ चा ५ ) अन्वये एखाद्या दाव्याची न्यायचौकशी करतेवेळी 
आणि विशेषतः पुढील बाबींच्या संबंधात दिवाणी न्यायालयांचे सर्व अधिकार असतील 

( एक ) कोणत्याही व्यक्तीवर समन्स बजावणे व त्यास उपस्थित राहण्यास भाग पाडणे आणि त्याची शपथेवर तपासणी करणे; 
( दोन ) कोणत्याही दस्तऐवजाचा शोध घेणे व तो सादर करणे 
( तीन ) शपथपत्रावर पुरावा स्वीकारणे ; 
( चार ) कोणत्याही न्यायालयाकडून किंवा कार्यालयाकडून कोणत्याही सार्वजनिक अभिलेख्याची किंवा त्याच्या प्रतींची मागणी करणे. 


प्रकरण चार 


७ . 


( १) आयोगाचा अध्यक्ष व इतर सदस्य यांचे वेतन व भत्ते आणि इतर सुविधा शासन वेळोवेळी जे निर्णय घेईल त्याप्रमाणे असतील. 
( २ ) आयोग, अधिनियमाची अंमलबजावणी करण्याची गरज व महत्त्व यानुसार त्याच्या मुख्यालयाच्या ठिकाणी किंवा आयोगाकडून 
ठरविण्यात आलेल्या अशा इतर ठिकाणी महिन्यातून किमान एकदा बैठक घेईल. 

( ३) आयोगाच्या सदस्यांची गणपूर्ती चार सदस्यांनी होईल; 

परंतु असे की , आयोगाने घेतलेल्या यापूर्वीच्या कोणत्याही निर्णयाचे पुनर्विलोकन करण्यासाठीच्या किंवा प्रस्तावित ठरावाच्या बाजूने व 
त्याच्याविरोधात समसमान मते पडल्यामुळे ज्या प्रश्नावर निर्णय होऊ शकत नाही अशा कोणत्याही प्रश्नावर विचार करण्यासाठीच्या आयोगाच्या 
बैठकीकरिता सर्व सदस्य व्यक्तीशः उपस्थित असतील . 

( ४ ) आयोगाच्या अध्यक्षास तो निदेश देईल अशा वेळी व अशा ठिकाणी घेण्यात येणारी आयोगाची बैठक बोलावण्यासाठी सदस्य सचिवांना 
सूचना देता येईल. त्याशिवाय, आयोगाच्या कोणत्याही सदस्यास इतर सदस्यांना लेखी नोटीस पाठवून आणि सदस्य सचिवाला त्याची प्रत देऊन , 
कोणत्याही वेळी आयोगाची बैठक आयोजित करण्यासाठी विनंती करता येईल . सदस्यांना सर्व बैठकींची नोटीस लेखी देण्यात येईल . 

( ५ ) आयोग सर्व सदस्यांना कागदपत्रे वितरीत करून तातडीच्या बाबींवर निर्णय घेण्यासाठी हक्कदार असेल . 

( ६ ) आयोगाच्या सदस्यांमध्ये मतभिन्नता असल्यास, बहुमत अभिभावी ठरेल आणि आयोगाचे मत बहुमतानुसार अभिव्यक्त करण्यात 
येईल. आयोगाच्या प्रत्येक सदस्याला केवळ एकच मत असेल . अध्यक्षाला निर्णायक किंवा दुसरे मत असेल . 

( ७ ) आयोगाचे सर्वनिर्णय, निदेश व आदेश हे लेखी असतील व त्यांना कारणांनी पुष्टी दिलेली असेल . आयोगाचेनिर्णय, निदेश व आदेश 
हे कोणत्याही व्यक्तीला तपासणीसाठी उपलब्ध असतील. त्यांच्या प्रती विभागाच्या संकेतस्थळावर व आयोगाने विनिर्दिष्ट केल्यानुसार उपलब्ध 
असतील. 

( ८ ) जेव्हा आयोगाच्या अध्यक्षाला अनुपस्थिती, आजार किंवा इतर कोणतेही कारण यामुळे कार्ये पार पाडणे शक्य नसेल तेव्हा, अध्यक्ष 
नामनिर्देशित करेल तो सदस्य त्या दिवशी अथवा त्या दिवसापर्यंत अध्यक्षाची कार्ये पार पाडील . 

( ९) सदस्य सचिव हा आयोगाचा मुख्य कार्यकारी अधिकारी असेल आणि आयोगाकडून त्याला नेमून देण्यात येतील अशा अधिकारांचा 
वापर करील व अशी कार्ये पार पाडील . 

( १० ) अध्यक्षाला किंवा कोणत्याही सदस्याला शासनास उद्देशून त्याच्या सहीनिशी लेखी नोटीस देऊन पदाचा राजीनामा देता येईल . 

( ११ ) अधिनियमाच्या कलम १६ च्या पोट -कलम ( २) मध्ये तरतूद केल्याप्रमाणे , सर्व रिक्त जागा भरलेल्या आहेत आणि सर्व सात 
सदस्यांसह म्हणजेच एक अध्यक्ष, एक सदस्य सचिव व पाच इतर सदस्य यांनी मिळून आयोग पूर्णपणे गठीत झालेला आहे, याची राज्य शासन 
खातरजमा करील. कोणताही सदस्य बडतर्फ झाल्यावर किंवा सेवानिवृत्त झाल्यावर , शासन , अधिनियमात विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे अनुसूचित जाती, 
अनुसूचित जमाती व महिला सदस्यांच्या योग्य प्रतिनिधीत्वाची खातरजमा करून, जागा रिक्त झाल्याच्या दिनांकापासून तीन महिन्यांपेक्षा अधिक 
नसेल एवढ्या कालावधीत रिक्त जागा भरील. 


. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ, डिसेंबर १४ , २०१७/ अग्रहायण २३, 


शके १ ९ ३ ९ 


५ 


(१२ ) आयोगाचे मुख्यालय मुंबई येथे असेल . 

( १३ ) आयोगास त्याची कार्ये पार पाडण्यासाठी अधिनियमाच्या कलम २० मध्ये तरतूद केलेल्या अधिकारांशिवाय आणखी पुढील अधिकारही 
असतील : 

( एक ) अधिनियमाच्या तरतुदी आणि त्याखाली करण्यात आलेले नियम यांच्या अधीन राहून आयोगास स्वतःची कार्यपद्धती निर्धारित 
करण्याचा अधिकार असेल ; 

( दोन ) अपील किंवा तक्रार यावर निर्णय करतांना आयोगास अधिनियमांच्या तरतुदींचे अनुपालन करण्यासाठी अधिनियमाखालील 
कोणत्याही हक्कांची पूर्तता करण्यासाठी जिल्हा तक्रार निवारण अधिकारी यालाकिंवा जबाबदार असलेल्या अधिकाऱ्याला आदेश देण्याचा 
अधिकार असेल ; 

( तीन ) ज्याच्या विरुद्ध गा -हाणे किंवा तक्रार प्राप्त झाली असेल किवा आयोगासमोरील कोणतेही प्रकरण निकालात काढण्यासाठी 
ज्याची उपस्थिती आवश्यक वाटेल अशा जिल्हा तक्रार निवारण अधिकाऱ्याला किंवा अधिनियमाच्या अंमलबजावणी अंतर्भूत असलेल्या 
इतर कोणत्याही अधिकाऱ्याला समन्स पाठविणे. 

( चार) कोणत्याही पुनर्विलोकन बैठकीस किंवा प्रशिक्षणास किंवा इतर कोणत्याही संबंधित कार्यक्रमास विभागाच्या अधिकाऱ्यांना व 
अंमलबजावणी कर्मचारी वर्गाला उपस्थित राहण्यास भाग पाडणे . 

( पाच ) कोणत्याही अधिकाऱ्याला अधिनियमाच्या उद्दिष्टानुसार कृती करण्याचा किंवा अधिनियमाच्या तरतुदींची अंमलबजावणी 
करण्यासाठी आवश्यक केलेली कोणतीही कार्ये पार पाडण्याचा निर्देश देणे . 

( सहा) प्राप्त झालेली अपिले व तक्रारी यांवर निर्णय करणे आणि त्यानुसार समुचित प्राधिकाऱ्यास कार्य करण्याचेनिदेश देणे. 
( सात ) अधिनियमामध्ये 

तरतूद केल्यानुसार शास्ती देणे . 
( आठ ) कोणतेही साठवणुकीचे व पोहोचवणीचेठिकाण, रास्तभाव दुकान , शाळा , अंगणवाडी, स्थानिक प्राधिकरण, जिल्हा तक्रार 
निवारण अधिकाऱ्याचेकार्यालय किंवा अधिनियमाच्या अंमलबजावणीशी संबंधित निर्देशित कार्ये पार पाडणारे इतर कोणतेही कार्यालय यांना 
भेट देणे व त्यांची तपासणी करणे. 

( नऊ ) अंमलबजावणीचे अधिक चांगले आकलन , अधिनियमाचा परिणाम यांच्या अनुषंगाने अभ्यास किंवा चौकशी करण्यासाठी 
आणि अंमलबजावणीच्या प्रक्रियेतील आवश्यक त्या सुधारणा करण्यासाठी समिती गठीत करणे . 
( १४ ) आयोगाचे सर्व आदेश व निर्णय आयोगाच्या सदस्य सचिवाकडून अधिप्रमाणित करण्यात येतील. 

( १५ ) कोणत्याही तक्रारकर्त्यास , हक्क असलेले अन्नधान्ये किंवा भोजन यांचे वितरण किंवा अधिनियमानुसार , इतर रोख हक्क किंवा अन्न 
सुरक्षा भत्ता यांच्याशी संबंधित प्रकरणात थेट आयोगाकडे जाता येईल . 

( १६ ) आयोगाने जिल्हा तक्रार निवारण अधिकाऱ्यावर प्रखर टिका केली असेल तर, ते त्याच्या विभाग प्रमुखास आवश्यक ती कार्यवाही 
करण्यासाठी लेखी कळवतील . 

(१७ ) राज्य शासनास, अन्न धोरण व लक्ष्य निर्धारित सार्वजनिक वितरण व्यवस्था इत्यादींसाठी धोरण तयार करणे यांसारखी अतिरिक्त 
कार्ये जसजसे योग्य वाटेल तसे आयोगाकडे सोपवता येतील . 

आयोगाकडे तक्रारी किंवा अपिले करण्याची कार्यपद्धती 

( I) या अधिनियमाखालील हक्कांच्या भंगासंबंधीची तक्रार अणि जिल्हा तक्रार निवारण अधिकाऱ्याच्या आदेशाविरुद्धचे अपील , 
तक्रारकर्त्याकडून किंवा अपीलकर्त्याकडून व्यक्तीगतरीत्या किंवा नोंदणीकृत अपीलाद्वारे किंवा कोणत्याही इलेक्ट्रॉनिक माध्यमाद्वारे आयोगाने 
विनिर्दिष्टित केलेल्या ई-मेल वर सदस्य सचिवाला उद्देशून , आयोगास सादर करण्यात येईल . 

(II) जिल्हा तक्रार निवारण अधिकाऱ्याच्या आदेशाविरुद्धचे अपील, आदेश प्राप्त झाल्याच्या दिनांकापासून साठ दिवसांच्या आत 
आयोगासमोर दाखल करण्यात येईल . 

(III) प्रत्येक अपीलासोबत जिल्हा तक्रार निवारण अधिकाऱ्याच्या ज्या आदेशाविरुद्ध अपील केले आहे, त्या आदेशाची प्रमाणित 
प्रत आणि अपिलाच्या समर्थनार्थ आवश्यक असतील असे कागदपत्र जोडण्यात येतील . 

( IV ) तक्रारकर्त्याचे विनिर्दिष्ट तपशील आणि संपर्काची माहिती यासह तक्रार किंवा अपील , दाखल करण्यात येईल. कोणतीही 
निनावी तक्रार स्वीकारण्यात येणार नाही. 


८ . 


.. 


- 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ, डिसेंबर १४, २०१७/ अग्रहायण २३, शके १ ९ ३ ९ 


( V ) अपीलकर्त्याद्वारे किंवा त्याच्या प्रतिनिधीद्वारे अपिल अर्ज हा व्यक्तीगतरीत्या किंवा नोंदणीकृत टपालाने किंवा कोणत्याही 
इलेक्ट्रॉनिक माध्यमाद्वारे आयोगास उद्देशून , आयोगास सादर करण्यात येईल . 

( VI) उप -नियम ( २ ) अन्वये दाखल करण्यात आलेला प्रत्येक अपील अर्ज, सुवाच्च हस्ताक्षरात किंवाटंकलिखित स्वरुपात आणि 
सुस्पष्ट शीर्षकाखाली, अपिलाच्या कारणांसह कोणत्याही युक्तिवादाशिवाय किंवा कथनाशिवाय संक्षिप्तपणे लगतच्या क्रमांकाने मांडण्यात 
यावीत . 

( VII) अपीलकर्ता कार्यालयीन प्रयोजनासाठी अपील अर्जाच्या चार प्रती आयोगाकडे सादर करील. 

( VIII) सुनावणीच्या दिनांकास किंवा सुनावणी पुढे ढकलण्यात येईल अशा कोणत्याही दिवशी, पक्षकार किंवा त्यांचे अधिकृत 
प्रतिनिधी यांनी आयोगासमोर उपस्थित राहणे बंधनकारक असेल . अशा दिवशी अपिलकर्ताकिंवा त्यांचा अधिकृत प्रतिनिधी उपस्थित न 
राहिल्यास आयोग विवेकबुद्धीनुसार, एकतर अपील फेटाळील किंवा गुणवत्तेच्या आधारे त्यावर एकतर्फीनिर्णय घेता येईल . 

( IX ) आयोग संक्षिप्त कार्यपद्धतीचा अवलंब करील आणि सर्व संबंधितांना वाजवी कालावधीत आपले म्हणणे मांडण्याची संधी 
देऊन अपिलाचा निर्णय देईल . 

( X ) आयोगाचा आदेश सदस्य सचिवाद्वारे अधिप्रमाणित करण्यात येईल. 
९ . आयोगाद्वारे तक्रारी व अपिले निकालात काढणे : 

(I) आयोग कोणत्याही तक्रारी प्राप्त झाल्यानंतर , जिल्हा तक्रार निवारण अधिकाऱ्याकडून, पुष्ट्यर्थ कागदपत्रांसह अहवाल मागवील , 
त्याने तो अहवाल पंधरा दिवसांच्या आत सादर करणे आवश्यक असेल. 

(II) जिल्हा तक्रार निवारण अधिकाऱ्याचा अहवाल आणि उपलब्ध कागदपत्रे विचारात घेऊन , आयोग तो अहवाल प्राप्त झाल्याच्या 
दिनांकापासून पंधरा दिवसांच्या आत, तक्रार निवारणासाठी समुचित आदेश देईल . 

(III) जिल्हा तक्रार निवारण अधिकाऱ्याच्या आदेशाविरुद्धच्या अपील असे तर त्याबाबतीत, आयोग , तक्रार किंवा अपिलाच्या 
सुनावणीसाठी दिनांक , वेळ आणि ठिकाण निश्चित करील आणि सर्व पक्षकारांना त्याची नोटीस देईल. आयोगास पक्षकारांच्या विनंतीवरून 
किंवा स्वाधिकारे कामकाज, वादखर्चासह किंवा वादखर्चाशिवाय, इतर दिनांकापर्यंत पुढे ढकलता येईल. 

(IV ) सुनावणीच्या दिनांकास पक्षकारांनी आयोगाच्यासमोर उपस्थित राहणे बंधनकारक असेल , तक्रारकर्त्याने किंवा अपिलकाने 
अशा दिनांकास उपस्थित राहण्यात कसूर केली तर, आयोगास आपल्या विवेकबुद्धीने एकतर ती तक्रार किंवा अपील फेटाळता येईल किंवा 
गुणवत्तेच्या आधारे त्यावर एकतर्फी निर्णय देता येईल. प्रतिवादीने किंवा त्याच्या अधिकृत प्रतिनिधीने अशा दिनांकास उपस्थित राहण्यात 
कसूर केली असेल तर आयोग एकतर्फी कार्यवाही करीत आणि प्रकरणाच्या गुणवत्तेच्या आधारे अपिलाचा निर्णय देईल . 

( V ) आयोग संक्षिप्त कार्यपद्धतीचा अवलंब करील आणि सर्व संबंधितांना आपले म्हणणे मांडण्याची संधी देऊन , अपील प्राप्त 
झाल्याच्या दिनांकापासून तीस दिवसांच्या कालावधीच्या आत अपिलाचा निर्णय देईल . 

( VI ) आयोगाच्या आदेश , सदस्य सचिवाद्वारे अधिप्रमाणित करण्यात येईल . 

( VII ) आयोग अशा निर्णयाच्या दिनांकापासून पंधरा दिवसांच्या कालावधीच्या आत संबंधित पक्षकारांना निर्णयाच्या प्रती पोहोचविण्याची 
व्यवस्था करील . 
१० . अभिलेख ठेवणे. आयोग तक्रारी, अपिले आणि त्यांना निकालात काढण्याशी संबंधित अभिलेख यांसह, सर्व अभिलेख ठेवील. 


- 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ , डिसेंबर १४ , २०१७ / अग्रहायण २३, 


शके १ ९ ३ ९ 


७ 


नमुना - अ 


[ नियम -६ ( एक ) पहा 


तक्रारी / गा -हाणी दाखल करण्याकरिता नमुना 


प्रति , 


अपर जिल्हाधिकारी /जिल्हा तक्रार निवारण अधिकारी 

( पूर्ण पत्ता) 


महोदय / महोदया , 
राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा २० ) च्या अंमलबजावणीबाबत / इतर अन्नधान्य वस्तू इत्यादी न मिळाल्याबाबत 
( स्वस्त धान्य दुकानाचे नाव ) , 

( ग्राम / जिल्हा परिषद प्रभागाचे नाव / 
(विभाग /जिल्हा) , अंतर्गत येणारे माझे / आमचे अन्नसुरक्षा शिधा पत्रिका / अंत्योदय अन्न योजना ( पत्रिका ) / 
प्राधान्य कुटुंब पत्रिका क्रमांक 

बाबत , मी समुचित स्तरावर तक्रार निवारणाकरिता खालील गा -हाणी / कमतरता 
आपल्या निदर्शनास 

आणून 

देऊ इच्छित आहे : 


क्रमांक ) , 


( क ) सविस्तर तक्रार ( आवश्यता वाटल्यास , 


स्वाक्षरीनिशी स्वतंत्र कागद जोडावा ) : 


( ख ) तक्रारदाराचा टपालाचा संपूर्ण पत्ता : 

१. तक्रारदाराचे संपूर्ण नाव : 
२. वडिल / पतीचे नाव : 


३. गाव / रस्ता : 


४. डाक कार्यालय : 


५. जिल्हा : 


६. पोलीस ठाणे : 


७. पिनकोड : 


८. असल्यास , 

संपर्क क्रमांक : 


दिनांक : 


तक्रारदाराची स्वाक्षरी) 


८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ , डिसेंबर १४ , २०१७ / अग्रहायण २३, शके १ ९ ३ ९ 


अ . 


दिनांक 


नमुना- क 

[नियम-६ (दोन ) पहा 
जिल्हा तक्रार निवारण अधिकाऱ्याच्या कार्यालयामध्ये ठेवावयाची तक्रार / गा -हाणी नोंदवही . 
तक्रारदाराचे 

रास्तभाव तक्रारीचे स्वरुप 

केलेली निकालात 
नाव व पत्ता दुकानाचे नाव किंवा गा -हाण्यांचा कार्यवाही काढल्याचा 
व अंत्योदय अन्न तपशील 

दिनांक 
योजना किंवा प्राधान्य 

पत्रिका क्रमांक 


शेरा 


क्र . 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


७ 


८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ, डिसेंबर १४ , २०१७ / अग्रहायण २३, 


शके १ ९ ३ ९ 


नमुना - ब 


[नियम-६ ( दोन ) पहा 


तक्रारी / गा -हाण्यांची पोचपावती. 


क्रमांक 


दिनांक : 


( पत्ता ) 


वाजता 


शी संबंधित तक्रार प्राप्त झाली 


श्री ./ श्रीमती 
यांच्याकडून 

रोजी 
आहे, उक्त तक्रारीची नोंद, तक्रार नोंदवहीमध्ये ( क्र . 
आली आहे . 


) घेण्यात 


. 


कार्यालयीन शिक्का 


दिनांक पदनिर्देशिताची 


दिनांकासह 


अधिकाऱ्याचीदिनांकासह स्वाक्षरी 

शिक्का 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


महेश पाठक, 


शासनाचे प्रधान सचिव. 


भाग चार - अ - २०२-२ 


20 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ, डिसेंबर १४, २०१७/ अग्रहायण २३, शके १ ९ ३ ९ 


FOOD , CIVIL SUPPLY AND CONSUMER PROTECTION DEPARTMENT 

Madam CamaMarg , Hutatma Rajguru Chowk , 
Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated the 13th December 2017 

NOTIFICATION 


NATIONAL FOOD SECURITY ACT, 2013 . 


No. NyaYaPra -2016 /CR - 171/ CS.22 . — The following draft of rules which the Government of 
Maharashtra proposes to make in exercise of the powers conferred by sub -sections ( 1) and (2 ) of 
section 40 of the National Food Security Act, 2013 (20 of 2013 ) and of all other powers enabling it 
in this behalf, is hereby published as required by the sub -section ( 1) of section 40 for information of 
all persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft rules will be 
taken into consideration by the Government ofMaharashtra on or after the 15 day of January, 2018 . 

2. Any objections or suggestions which may be received by the Principal Secretary , Food , 
Civil Supply and Consumer Protection Department, Mantralaya Annexe, Madam Cama Marg , 
Hutatma Rajguru Chowk , Mumbai 400 032, from any person with respect to the said draft on or 
before the aforesaid date , will be considered by the Government. 

CHAPTER I 


PRELIMINARY 


1. Short title.— These rules may be called the Maharashtra Food Security Rules, 2017 . 
2. Definitions.- ( 1) In these rules, unless the context otherwise requires, 

(a ) “ Act” means the National Food Security Act, 2013 ( 20 of 2013 ) ; 

(b ) " Commission " means the State Food Commission constituted for the State of 
Maharashtra under sub - section ( 1 ) of section 16 of the Act ; 

(c ) “ District Grievance Redressal Officer” means an Officer appointed or designated by 
the State Government for each district, under section 15 of the Act ; 

( d ) “ Form ” means Forms appended to these rules ; 

(e ) “ Targeted Public Distribution System ” means the system for distribution of essential 
commodities to the ration card holders through fair price shops . 

(2 ) Words and expressions used but not defined in these rules shall have the samemeanings 
respectively assigned to them in the Act. 

CHAPTER II 

IDENTIFICATION OF ELIGIBLE HOUSEHOLDS 
3. Guidelines for Identification of priority households. — The ration card holders, who have 
an annual income of Rs. 44,000 and Rs. 59,000 for rural and urban areas respectively , will be 
eligible to avail the benefits of subsidized food as a priority Household beneficiaries provided that : 

(a ) The State Government may , at such intervals or any other time, it may deem fit, 
re - identify the eligible households . 

(6 ) The State Government may require fresh survey conducted for the identification of 
eligible households . 

(c ) Campaign for finding of ineligible ration card holders shall be carried out for 
eliminating dead , transferred , doubled and ineligible beneficiaries . 

( d ) Option of opt out of the scheme (Give it up ) facility shall be made available to those 
beneficiaries who don t want to accept the foodgrains on concessional rate and this benefit 
shall be given to needy persons . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ , डिसेंबर १४ , २०१७ / अग्रहायण २३, 


शके १ ९ ३ ९ 


११ 


CHAPTER III 


GRIEVANCE REDRESSAL SYSTEM 
4. Internal grievance redressal mechanism . - The Internal grievance redressal mechanism 
shall consists of.— (i) a call centre based help line with toll free No. 1967 or 1800224950 duly 
established for registering complaints and providing information to the public ; and 

(ii) a Web based grievance redressal portal for effective implementation of the Act in the State . 

5. Powers and duties of District Grievance Redressal Officer.— ( 1 ) The District Grievance 
Redressal Officer shall hear and dispose off the complaints received either in writing or personally 
or through Helpline Toll Free No. 1967 or 1800224950 or taken suo-moto by him for expeditious and 
effective redressal of grievances of aggrieved persons in matters relating to distribution of entitled 
food grains or meals under Chapter II of the Act and to enforce the entitlements under the Act. 
( 2 ) The District Grievance Redressal Officer shall have powers to require any person 

( a ) to produce before , and allow to be examined such books, accounts , documents or 
commodities in the custody or under the control of the person , so required , as may be specified 
or described in the requisition , if the examination of such books of accounts , documents or 
commodities are required for the purposes of this Act ; 

(b ) to furnish such information as may be required for the purposes of the Act . 
( 3 ) The District Grievance Redressal Officer shall , in any dispute , decide as the final 
authority , so far as matters related to his territorial jurisdiction are concerned , under the 
provisions of the Act . 

6. Manner and time limit for hearing complaints by the District Grievance Redressal 
Officer.— ( 1) Any person or institution may lodge complaints in Form -A appended hereto before 
the District Grievance Redressal Officer regarding expeditious and effective redressal of 
grievances of aggrieved persons in matters relating to distribution of entitled food grains or meals 
under Chapter II of the Act and to enforce the entitlements under the Act Complaints received by 
post, e-mail, or by any mode shall also be entertained and acknowledged at the earliest possible . 

(2 ) On receipt of the complaint, printed acknowledgement slip bearing date and number in 
Form - B appended hereto shall be issued to the complainant or his authorized representative . 
The compliant shall be registered into complaint Register in Form - C forthwith by the District 
Grievance Redressal Officer. The District Grievance Redressal Officer may also nominate an 
appropriate officer or employee to receive complaints or grievances on his behalf. 

( 3) The District Grievance Redressal Officer shall hear complaints directly lodged with him 
or taken suo -moto by him and take necessary action for their redressal within sixty working days 
from the date of receipt of the grievance . 

(4 ) The District Grievance Redressal Officer shall , after getting the complaint, enquire the 
matter in due spirit of law as he thinks fit. 

(5 ) The District Grievance Redressal Officer may refer the complaint to any related 
authorities for conducting inquiry and report to him or he may call for explanation from any 
authority under his jurisdiction or may issue summons to any such authority or to the complainant 
to appear before him for a personal hearing. 

(6 ) The District Grievance Redressal Officer will resort to summary procedure and shall 
dispose of the complaint by giving all concerned an opportunity of hearing . 

(7 ) The District Grievance Redressal Officer shall , after causing enquiry and hearing both 
the parties in person or on record , pass a speaking order. On appealmay be preferred against the 
order of District Grievance Redressal Officer by the aggrieved party to the Commission within 
thirty days from the date of receipt of the order . 
भाग चार - अ - २०२-३ 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ, डिसेंबर १४, २०१७/ अग्रहायण २३, शके १ ९ ३ ९ 


(8 ) While disposing of such complaints , District Grievance Redressal Officer may take all 
necessary administrative assistance from the office of respective District Supply Officer or Deputy 
Controller of Rationing. 
( 9 ) The District Grievance Redressal Officer, shall conduct enquiry as per sub -rule ( 11 ) and , 

(i) if he finds any complaint carries substance , he may give such directions and relief as 
described in sub - rule (3 ) for compliances with the entitlements under the Act ; 

(ii ) if he finds any complaint does not have any substance hemay dispose of the complaint 
after recording reasons in writing . 

( 10 ) The directions and relief that can be provided by the District Grievance Redressal Officer 
under sub - rule ( 2 ) shall be as follows : 

(i) direction for provision of the entitlement not provided within such period not exceeding 
thirty days ; or 

(ii) direction for payment of food security allowance within such period not exceeding 
thirty days ; 

(iii) direction regarding supervision by an appropriate person or representative of such 
provision or payment, as the case may be, under clauses (i) and ( ii ) above ; 

( iv ) any other appropriate direction : 

Provided that, such direction shall not include payment of penalty by any public servant 
and provided further that such direction shall not be inconsistent with the Act. 

( 11) The process to be followed by the District Grievance Redressal Officer for conducting 
enquiry shall be as follows, namely, 

(i) he shall verify whether there is a prima facie substance in the complaint in order to 
proceed in the matter or not ; 

( ii ) if he is satisfied that there is a prima facie ground to proceed in the matter , he shall 
issue a notice to all parties in the case about date, time and place for the hearing ; 

( iii) on the date fixed for hearing he shall hear the parties and take such evidence as may 
be given by them ; 

(iv ) if , on the date fixed by him , the complainant or his authorized representative is 
absent, he may dismiss the complaint ; 

(u ) if , on the date fixed by him , the defending party is absent he may proceed to enquire 
the matter ex -parte and decide accordingly ; 

(vi) he may also at the request of the parties or suo -moto adjourn the proceedings to 
some other date with or without cost ; 

( vii) after the enquiry , the District Grievance Redressal Officer shall give his decision , 
which shall clearly state in writing the reasons for his decision . 

( 12 ) The District Grievance Redressal Officer shall have all the powers of a Civil Court 
while trying a suit under the Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908 ) and in particular, in respect 
of the following matters , namely , 

(i) summoning and enforcing the attendance of any person and examining him on oath ; 
(ii ) discovery and production of any document ; 
(iii ) receiving evidence on affidavits ; 
(iv ) requisitioning any public record or copy thereof from any court or office . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ , डिसेंबर १४ , २०१७ / अग्रहायण २३, 


शके १ ९ ३ ९ 


१३ 


CHAPTER IV 


STATE FOOD COMMISSION 


7. ( 1) Salaries and allowances and other facilities of Chairperson and other Members of 
the Commission shall be as decided by Government from time to time. 

( 2 ) The Commission shall meet at least once in a month at its headquarters or at such other 
places decided by the Commission as per the need and importance of implementation of the Act 
in such places . 

( 3 ) The quorum for the meeting of the Commission shall be four : 

Provided that , for a meeting of the Commission to review any previous decision taken by the 
Commission or for consideration of any issue which could not be decided on account of equality of 
votes in favour of and against the resolution proposed , allmembers shall remain personally present. 

( 4 ) The Chairperson of the Commission may instruct the Member Secretary to call a meeting 
of the Commission to be held at such time and at such place as the Chairperson may direct. In 
addition , any member of the Commission may request for a meeting of the Commission at any 
time by sending a notice in writing to the other members and with a copy to the Member Secretary . 
The notice of all meetings shall be given to the Members in writing . 

( 5 ) The Commission shall be entitled to decide urgent matters by circulation of the paper to 
all the members . 

(6 ) In case of difference of opinion amongst the Members of the Commission , the opinion of 
the majority shall prevail and the opinion of the Commission shall be expressed in terms of the 
views of the majority . Each Member of the Commission shall have one vote only. The Chairperson 
shall have casting or second vote . 

(7 ) All decisions, directions and orders of the Commission shall be in writing and shall be 
supported by reasons. The decisions, directions and orders of the Commission shall be available 
for inspection by any person . Copies of the same shall be made available on the website of the 
Commission and in such other manner as the Commission may specify . 

(8 ) When the Chairperson of the Commission is unable to discharge the functions owing to 
absence , illness or any other cause , the member nominated by the Chairperson shall discharge 
the functions of the Chairperson for that day or till that day . 

( 9 ) The Member Secretary shall be the Chief Executive Officer of the Commission and shall 
exercise such powers and discharge such functions, as may be assigned to him by the Commission . 

( 10 ) The Chairperson or any Member may resign from the office by notice in writing under 
his hand addressed to the Government . 

( 11) The State Government shall ensure that all the vacancies are filled and the Commission 
is constituted fully with all the seven members as provided in sub -section (2 ) of section 16 of the 
Act, i.e. one Chairperson , one member Secretary and five other members. On termination or 
retirement of any member , the Government shall fill the vacancy within a period of not more than 
three months from the date of occurrence of the vacancy, ensuring due representation of women , 
Scheduled Castes and Scheduled Tribes members stipulated in the Act. 

( 12 ) The Headquarters of the Commission shall be at Mumbai. 

( 13) The Commission shall have the following powers , in addition to the powers provided in 
section 20 of the Act , for performing its functions, namely : 

(i) Subject to the provisions of the Act and the rules framed thereunder, the Commission 
shall have the power to lay down its own procedure ; 
भाग चार - अ - २०२-३अ 


१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ, डिसेंबर १४, २०१७/ अग्रहायण २३, शके १ ९ ३ ९ 


(ii ) While making a decision on the appeal or the complaint, the Commission shall have 
the power to require the District Grievance Redressal Officer or any officer responsible for 
providing any entitlement under the Act to comply with the provisions of the Act. 

(iii) To summon District Grievance Redressal Officer or any other official involved in 
the implementation of the Act, against which a grievance or complaint is received or whose 
presence is felt necessary for disposal of any matter before the Commission . 

(iv ) To necessitate the presence of the Department officials and implementation staff for 
any review meeting or training or any other related event . 

(u ) To direct any official to act in pursuance of objectives of the Act or to perform any 
functions necessitated to implement the provision of the Act . 

(vi) To decide on the appeals and complaints received and direct the appropriate authority 
to act accordingly . 

(vii) To award penalties as provided in the Act. 

(viii) To visit and inspect any stock and delivery point, fair price shop, school, Anganwadi, 
local authority , office of District Grievance Redressal Officer or any other office performing 
designated functions related to the implementation of the Act. 

(ix ) To constitute a Committee for studies or enquiries in pursuit of better understanding 
of the implementation , impacts of the Act and for necessary improvements in the 
implementation processes . 

( 14 ) All orders and decisions of the Commission shall be authenticated by the Member 
Secretary of the Commission . 

( 15 ) Any complainant may approach the Commission directly , in matters relating to 
distribution of entitled food grains or meals or other cash entitlements or Food Security Allowance 
as per the Act. 

( 16 ) If the Commission has passed any strictures against the District Grievance Redressal 
Officer , they shall be communicated to their Head of Department on record for necessary action . 

( 17 ) The State Government may entrust additional functions such as framing of food policy 
and policy for Targeted Public Distribution System etc. to the Commission as and when it deems 
fit . 

8. Procedure for complaints and appeals to the Commission .— ( 1 ) Complaint regarding 
violation of entitlements under the Act and appeal against the order of the District Grievance 
Redressal Officer shall be presented by the complainant or appellant to the Commission in person 
or by registered post or by an E mail from any electronic mode, addressed to theMember -Secretary 
of the Commission . 

(2 ) Any appeal against the order of the District Grievance Redressal Officer shall be filed 
before the Commission within a period of sixty days from the date of receipt of the order . 

( 3 ) Every appeal shall be accompanied by the certified copy of the order of the District 
Grievance Redressal Officer appealed against and such of the documents as may be required to 
support grounds of appeal. 

(4 ) Complaint or appeal shall be filed with specific details and contact information of the 
complainant. No anonymous complaint shall be entertained . 

(5 ) Memorandum of Appeal shall be presented by the appellant or his agent to the Commission 
in person or by registered post or by any electronic mode, if any, addressed to the Commission . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ, डिसेंबर १४ , २०१७/ अग्रहायण २३, 


शके १ ९ ३ ९ 


१५ 


(6 ) Every memorandum of appeal filed under sub -rule (2 ) shall be in legible handwriting or 
typed and shall set forth concisely under distinct heads, the grounds of appeal without any 
argument or narrative and such grounds shall be numbered consecutively . 

( 7) The appellant shall submit four copies of the memorandum to the Commission for official 
purpose . 

( 8 ) On the date of hearing or any other day to which hearing may be adjourned , it shall be 
obligatory for the parties or their authorized representative to appear before the Commission . If 
appellant or his authorized representative fails to appear on such date , the Commission may in 
its discretion either dismiss the appeal or decide ex -parte on merits . 

( 9 ) The Commission shall resort to summary procedure and the appeal shall be decided within 
a reasonable period by giving all concerned an opportunity of hearing . 

( 10 ) The order of the Commission shall be authenticated by the Member Secretary . 

9. Disposal of Complaints and Appeals by the Commission.— ( 1 ) The Commission shall, on 
receipt of any complaint, seek a report on it from the District Grievance Redressal Officer, 
alongwith supporting documents, who shall be required to furnish it within fifteen days . 

( 2 ) Taking into consideration the report of the District Grievance Redressal Officer and the 
available documents, the Commission shall issue appropriate orders for redressal of the complaint , 
within fifteen days from the receipt of the report of the District Grievance Redressal Officer . 

( 3 ) In the case of appeal against the orders of the District Grievance Redressal Officer , the 
Commission shall fix a date , time and place for hearing the complaint or appeal and issue notices 
to all the parties . The Commission may also , at the request of the parties or suo -moto , adjourn the 
proceedings to some other date with or without cost. 

(4 ) On the date of hearing , it shall be obligatory for the parties to appear before the 
Commission . If complainant or appellant fails to appear on such date , the Commission may in its 
discretion either dismiss the complaint or appeal or decide ex -parte on merits. If the respondent 
or his authorized representative fails to appear on such date, the Commission shall proceed ex 
parte and shall decide the appeal on merits of the case . 

(5 ) The Commission shall resort to summary procedure and an appeal shall be decided , within 
a period of thirty days from the date of receipt of appeal, by giving all concerned an opportunity of 
hearing. 

( 6 ) The order of the Commission shall be authenticated by the Member -Secretary . 

(7 ) The Commission shall arrange to deliver copies of the decision to the parties concerned 
within a period of fifteen days from the date of such decision . 

10. Maintenance of records. — The Commission shall maintain all the records , including the 
complaints, appeals and records related to their disposal. 


१६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ , डिसेंबर १४ , २०१७ / अग्रहायण २३, शके १ ९ ३ ९ 


FORM - A 


[See rule - 6 ( 1) ] 
Proforma for Lodging Complaints/Grievances 


To 


The Additional Collector / District Grievance Redressal Officer 


( Address) 


Sir / Madam , 


With respect to implementation of National Food Security Act, 2013 (20 of 2013 ) /non delivery 
of other ration commodities etc. against my/our Food Security /Ration Card/ AAy Card / priority 
Household card No. 

of 

(Name of Fair Price Shop ) under 
(Name /No. of Gram /GP /Ward ) in 

(Name of 
Sub Division /District ), I want to bring to your notice the following grievances / deficiencies for 
redressal at appropriate level : 

( a ) Complaint in details (may attach separate paper with signature, if necessary) : 
(b ) Complete postal address of the complainant : 

( i) Full name of the complainant : 
(ii) Father / Husband s Name : 
( iii ) Village /Street para : 
( iv ) Post Office : 


( v ) District : 


( vi ) PS : 
( vii) Pin Code : 
( viii ) Contact No, if any . 


Date 


(Complainant Signature ) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ , डिसेंबर १४ , २०१७ / अग्रहायण २३, 


शके १ ९ ३ ९ 


FORM - B 


See rule- 6 ( 2 ) 1 
Complaint/Grievance Register to be maintained at the officer of the District 
Grievance Redressal Officer . 


Date 


Remarks 


Sr. 
No. 


Name and 
address of the 
complainant 


Date of 
Disposal 


Nature of Action Taken 
complaint 
or grievance 
with details 


Name of 
Fair Price 
Shop and 
Antyodaya 
Anna Yojana 
or Priority 
Household 
card Number 


( ) 


(ii) 


( iii ) 


( iv ) 


( v ) 


( vi) 


( vii) 


( viii ) 


१८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ , डिसेंबर १४ , २०१७ / अग्रहायण २३, शके १ ९ ३ ९ 


FORM - C 


See rule -6 ( 2 ) 


Receipt for Complaints/Grievances . 


No. 


Dated 


on 


Received from Shri/Smt. 
(address) a grievance / complaint relating to 

at 
The Said grievance/complaint has been entered into complaint register vide No. 
dated 


Office Seal with date 


Dated Signature of designated official 
Designation : 


Seal 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


MAHESH PATHAK , 


Principal Secretary to Government. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
ATGOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD ,MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 , EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


